कृषि विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न अनुदानित 
संस्थामधील कर्मचाऱ्यांकडून जमा झालेली 
रक्कम राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेखाली वर्ग 
करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-१५२३/प्र.क्र.५७/६-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा :- १) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, क्र.कृविआ-११०८/प्र.क्र.१००/६-अ, 
दिनांक २७.०२.२००९, 
२) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, क्र.कृविआ-१११०/प्र.क्र.१००/६-अे, दि.५.०३.२०११. 
3) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अंनियो-२०१४/प्र.क्र.९६/सेवा-४, दि.२७.०८.२०१४, 
४ शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अंनियो-२०१५/(९२७/प्र.क्र.३२/सेवा-४, 
दि. ०६.०४.२०१५, 
५) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, क्र.संकिर्ण-१५१४/प्र.क्र.११७/६-ओ,दि.३०.११.२०१५, 
६) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, क्र.संकिर्ण-१५१५/प्र.क्र.४४८/२०१५/६-अ, 
दि.३१.०७.२०१७ 
७) शासन निर्णय क्रमांक, कृषि व पदुम विभाग, संकिर्ण-१५२३/प्र.क्र.५७/६-ओ, दि.०३/१०/२०२३ 
८) वित्तीय सल्लागार, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.मकृप/लेखा-२/एनपीएस/२९९६/२०२३, दिनांक १२/१०/२०२३. 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील कृषि विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न अनुदानित संस्थांमध्ये दिनांक ०१ नोव्हेंबर, २००५ रोजी 
किंवा त्यानंतर नियुक्‍त होणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर अधिकारी / कर्मचारी यांना संदर्भ क्र.१ येथे नमूद शासन 
निर्णयान्वये राज्य शासनाची परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यात आली होती. वित्त 
विभागाच्या संदर्भ क्र.४ येथे नमूद शासन निर्णयान्वये राज्य शासनातील कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन 
योजना लागू करण्याबाबत स्तर-१ ची कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आलेली आहे. त्याच धर्तीवर राज्यातील 
कृषि विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न अनुदानित संस्थांमधील अधिकारी /कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन 
योजना (NPS) (स्तर-१) लागू करण्याची कार्यपध्दती संदर्भ क्र.६ येथे नमूद शासन निर्णयान्वये विहीत करण्यात 
आली आहे. 
२. त्यानुसार राज्य शासनाच्या परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेत सहभागी असलेल्या अधिकारी / 
कर्मचारी यांची माहे मार्च २०२३ पर्यंतची नियोक्ता व कर्मचारी हिस्सा व त्यावरील व्याजाची रक्‍कम राष्ट्रीय 
निवृत्ती वेतन योजनेमध्ये हस्तांतरीत करण्यासाठी वित्तीय सल्लागार, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, 
पुणे यांनी संदर्भ क्र.८ येथील पत्रान्वये रु.३२१,३०,५२,१६१/- इतका निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत विनंती 
केली होती. त्यास अनुसरुन सदर निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

राज्यातील कृषि विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न अनुदानित संस्थांमधील नविन परिभाषित अंशदान 
निवृत्ती वेतन योजना लागू असलेले शिक्षक व शिक्षकेत्तर अधिकारी / कर्मचारी हे राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत 
(NPS) समाविष्ट झाळे आहेत. त्यानुसार सदर अधिकारी / कर्मचाऱ्यांची परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन 
योजनेमध्ये जमा झालेली रक्‍कम, त्यावरील शासनाचे अंशदान व व्याज अज्ञी एकूण रु.३२१,३०,५२,१६१ /- 
(अक्षरी तीनशे एकवीस कोटी तीस लाख बावन्न हजार एकशे एकसष्ट रुपये फक्त) एवढी रक्‍कम केंद्रीय 
अभिलेख देखभाल अभिकरण (NSDL) कडे वर्ग करण्याकरिता पुढीलप्रमाणे विद्यापीठ निहाय उपलब्ध करून 
देण्यात येत आहे - 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१५२३/प्र.क्र.५७/६-ओ 


अ.क्र विद्यापीठाचे नाव वितरित करावयाचा निधी 
(रूपये) 
शि महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी,जि.अहमदनगर ७९,५१,९८,१५२ 
२ | डा.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला ८१,५४,७१,२४६ 
३ | डा.बाळासाहेब कोकण कृषि विद्यापीठ,दापोली ८३,०१,८०, ६२३ 
8 | वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यावीठ,परभणी ७७,२२,०२,१४० 
एकूण ३२१,३०,५२,१६१ 


२. नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू असलेले शिक्षक व शिक्षकेत्तर अधिकारी / 
कर्मचाऱ्यांची परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेमध्ये जमा झालेली रक्‍कम, त्यावरील शासनाचे अंशदान 
व व्याजाची रक्‍कम केंद्रीय अभिळेख देखभाळ अभिकरण (NSDL) कडे वर्ग करण्याकरिता खालील 
लेखाशिर्षातर्गत निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 

मागणी क्रमांक जी - ९९, 

८३४२ - इतर ठेवी, 00 - इतर ठेवी 

११७ - शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना , 

(००) (१५) परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत कृषि विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न 


अनुदानित संस्थांमधील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांची जमा झालेली रक्कम राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेखाली 
वर्ग करणे (अनिवार्य) (८३४२०२९३) 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २८६/२०२३/व्यय-१, 
दि.२०/१०/२०२३ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०२०९१७०३३९१६०१ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by UMESH NARAYAN CHANDIWADE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 


2.5.4.20=0a3a08c7339c487fe2836238383bf9 1 bbd037b93b4bdf6c8 


e95d1969e585fffe, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
C H A N D ) | WA D ) F serialNumber=CCBE80FCC6B64503B4E8B1 269BD88D631F3F3C2BE 
F6E1CA70CC9A4E3095401 1F, cn=UMESH NARAYAN CHANDIWADE 


(उमेश चांदिवडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. प्रधान महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
२. महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 
३. वित्तीय सल्लागार, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 
४. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जि. अहमदनगर. 
५. कुलगुरु/कुलसचिव / नियंत्रक, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, जि.रत्नागिरी. 
६. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला. 
७. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 
८. सहायक लेखाधिकारी, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी. 
९. सहायक लेखाधिकारी, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१५२३/प्र.क्र.५७/६-ओ 


१०. सहायक लेखाधिकारी, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 
११. सहायक लेखाधिकारी, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 
१२. उपविभागीय कृषि अधिकारी, दापोली, जि. रत्नागिरी. 


१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर/उपकोषागार अधिकारी, राहुरी, जि. अहमदनगर. 


१४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी/उपकोषागार अधिकारी, दापोली, जि. रत्नागिरी. 
१५. जिल्हा कोषागार अधिकारी,अकोळला/उपकोषागार अधिकारी, अकोला, जिल्हा अकोला. 
१६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी/उपकोषागार अधिकारी, परभणी, जिल्हा परभणी. 
१७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१८. मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

१९. उप मुख्य लेखा परीक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
२०.अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (का.७ अ /२ अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२१. कार्यासन ६-ओ (निवडनस्ती). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


